सन २०१९-२० मध्ये कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांच्या (कापूस, ऊस) वार्षिक कृती 
आराखडयास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ओओपी-२०१९/प्र.क्र.२२/४ अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०३ जून , २०१९ 

१. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
No.3-9/2099-CU-IV दि. १५/०३/२०१९ 

२. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र. ५०.७०५१/७॥॥.३/९7७॥॥-०७०/०जा०///४>/७९०-१/१३०/२०१९, 
दि. २२/०३/२०१९ 

३. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र. No.CoA/Extn3/Scane/AAP १९-२०/१३१/२०१९, दि.२२/०३/२०१९ 

४. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
No. २-९/२०१५-७॥॥-॥/,दि.०९/०४/२०१९ 

५. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र-३/राअसुअऊस/योजना/१७२/१९,दि.११/०४/२०१९ 

६. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र. क्र. 39/ १७-अ, दि. १९/०४/२०१७ 

प्रस्तावना :- 

कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाकित १ व २ च्या पत्रान्वये सन २०१९-२० करिता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 
वाणिज्यिक पिकांकरिता राज्य शासनास मंजूर झालेल्या नियत वाटपाच्या (Allocation) मर्यादेत एकूण ₹ ८७२.५९ लाख 
(रुपये आठ कोटी बहात्तर लाख अठ्ठावन्न हजार फक्त) रकमेचा वार्षिक कृती आराखडा केंद्र शासनाच्या मंजूरीस्तव सादर 
केला होता. केंद्र शासनाने संदर्भाकित दि.०९/०४/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण ₹ ८७२.५८ लाख रकमेच्या वार्षिक कृती 
आराखडयास मंजूरी प्रदान केलेली आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - वाणिज्यिक पिके (कापूस, ऊस) करिता 
वार्षिक कृती आराखडयास सन २०१९-२० करिता प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे - 
शासन निर्णय : 

१. सन २०१९-२० करिता कृषि उन्नती योजनेंतर्गत - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - वाणिज्यिक पिके या अभियानाच्या 
एकूण ₹ ८७२.५८ लाख निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर वार्षिक कृती आराखडयामधील पिकनिहाय तसेच घटक / उपघटक निहाय मंजूर आर्थिक व भौतिक 
लक्ष्यांकांचे विवरण सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये नमूद केले आहे. सदर अभियानाची केंद्र व राज्याच्या ६०:४० 
आर्थिक सहभागाच्या प्रमाणात अंमलबजावणी करण्यात यावी, त्यानुषंगाने अभियानांतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या 
पिकनिहाय आर्थिक सहभागाचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे - 


₹ (लाख) 

अ.क्र राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) एकूण 
अभियान-वाणिज्यिक पिके 

Ee कापूस २३४.०० १५६.०० ३९०.०० 

२ ऊस २८९.५५ १९३.०३ ४८२.५८ 

एकूण ५२३.५५ ३४९.०३ ८७२.५८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/प्र.क्र.२२/४ अ 


३. सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीकरिता केंद्र व राज्य हिऊ्याचा निधी ६०:४० प्रमाणात वेळोवेळी 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषी) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.सदर निधी केंद्र व राज्य हिळ्याच्या 


पुढील लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० करिता करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पीय तदतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा- 


| केंद्र/राज्य सर्वसाधारण प्रवर्ग 
हिस्सा कापूस ऊस 
द्र हिस्सा | मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
१०८, वाणिज्यीक पिके १०८, वाणिज्यीक पिके 
(०१) (०२) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कापूस (०२) (०८) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
(केंद्र हिस्सा ६०%) ऊस (केंद्र हिस्सा ६०%) 


(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ २५४२) (योजनांतर्गत) । (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ४०५१) 


(दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 
राज्य मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
हिस्सा २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
१०८, वाणिज्यीक पिके १०८, वाणिज्यीक पिके 


(०१) (१६) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कापूस | (०२) (११) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- 
(राज्य हिस्सा ४०%) ऊस (राज्य हिस्सा ४०%) 

(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ AY) (योजनांतर्गत) | (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१ ॥२४३) 
(दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 


३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/प्र.क्र.२२/४ A 


केंद्र/राज्य अनुसूचित जाती प्रवर्ग 
हिस्सा 
कापूस ऊस 

द्र हिस्सा | मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
१०८, वाणिज्यीक पिके १०८, वाणिज्यीक पिके 
(००) (७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना, (००) (७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना, 
(०१) (०९) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कापूस (०२) (०७ राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- ऊस 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१५१५२०७) (योजनांतर्गत) | (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१॥१८१) 
(दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 

राज्य मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 

हिस्सा २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
१०८, वाणिज्यीक पिके १०८, वाणिज्यीक पिके 
(००) (७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना, (००) (७८९)-अनुसूचित जाती उपयोजना, 
(०१) (१०) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- कापूस | (०२) (०८) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- ऊस 
(राज्य हिस्सा ४०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१५२१६) (योजनांतर्गत) | (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१५१९२) 
(दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/प्र.क्र.२२/४ A 


केंद्र/राज्य अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 
हिस्सा 
कापूस ऊस 

द्र हिस्सा | मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) (२३) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न (०१) (२५) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिके-कापूस सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिके-ऊस 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (केंद्र हिस्सा ६०%) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१५१५५७५) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१५१५९२३) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 

राज्य मागणी क्रमांक डी-३ मागणी क्रमांक डी-३ 

हिस्सा २४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(09) (२४) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न (०१) (२६) कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न 
सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिके-कापूस सुरक्षा अभियान- वाणिज्यिक पिके-ऊस 
(राज्य हिस्सा ४०%) (राज्य हिस्सा ४०%) 
(केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१५५८४) (केंद्र पुरस्कृत योजना) (२४०१५६०१) 
(योजनांतर्गत) (दत्तमत) (योजनांतर्गत) (दत्तमत) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


३. केंद्र शासनाने कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत विहीत केल्याप्रमाणे अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती तसेच महिला शेतकरी लाभार्थ्यांना सदर योजनेतर्गत लाभ देण्यात यावा. 

४. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत राज्य शासनास सन २०१९-२० करीता संदर्भाकित 
दि.०९/०४/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार, तसेच चालू वर्षी अभियानाकरीता मंजूर 
केलेल्या कृति आराखडयानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रीय कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या दिश्ानिर्देशानुसार सदर 
अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरुन 

पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/प्र.क्र.२२/४ अ 


घु. 


अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी 
अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे . 

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या विविध घटकांतर्गत लाभार्थी होतकरी निवडतेवेळी अल्प व अत्यल्प भू-धारक 
शेतकऱ्यांना वा सदर शेतक-यांच्या गटांना प्राधान्य देण्यात यावे तसेच, होतक-यांचे अर्ज मागवून पारदर्शक पध्दतीने 
लाभार्थ्यांची निवड करावी. 

या अभियानांतर्गत विविध निविष्ठांच्या खरेदीसाठी (खते, औषधे, बियाणे, रोपे, यंत्रः/औजारे इ.) शासनाच्या प्रचलीत 
धोरणानुसार थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खाती अनुदान जमा करण्यात (Direct Benefit Transfer) यावे. सदर निविष्ठांची 
खुल्या बाजारातून खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य लाभार्थ्याना राहील तथापि, या अभियानांतर्गत शासकीय 
संस्थांनी/झासनाच्या सार्वजनिक उपक्रमांनी उत्पादित केलेल्या निविष्ठांचा पुरवठा करण्यात येत असल्यास 
संदर्भाकित शासन निर्णय दिनांक १९/०४/२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी/ताळलुका कृषि अधिकाऱ्यांनी अभियानाकरीता लाभार्थ्यांची निवड करुन 
अभियानांतर्गत समाविष्ट कार्यक्रम राबविण्याच्या दृष्टीने लाभार्थ्यांची यादी तालुका स्तरावर संकलित करावी. सदर 
यादीमध्ये शहोतकऱयाचे नांव, गांव, सर्वे/गट क्रमांक या बाबींसह, मोबाईल/दुरध्वनी क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, आधार 
क्रमांक इ. बाबीची माहिती संकलित करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे अभियानांतर्गत निवडण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची 
यादी निधी प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांमध्ये कृषि विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी 
संबंधित जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांची राहील. 


. सदर लाभार्थ्यांच्या यादीनुसार सर्व लाभार्थी Spares शोतावर हाती घेण्यात आलेल्या कार्यक्रामाची प्रत्यक्ष 


तपासणी त्या-त्या गावातील कृषि सहायकांनी करावयाची असून, त्यांनी आपला अहवाल तालुका कृषि 
अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांना सादर करावयाचा आहे. त्याचप्रमाणे, कृषि सहायकांचे अहवाल 
प्राप्त होताच सदर कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात आलेल्या कामांच्या पर्यवेक्षीय तपासणीचे उचित प्रमाण संचालक 
(विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी मार्गदर्शक सूचनेमध्ये विहित करावे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०१९०६०३१५०४२००००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 


S h ri kant DN: CN = Shrikant Chandrakant Andge, C = IN, S 


= Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


सहपत्र: वरीलप्रमाणे Chandrakant Andge %५%५७७१४७%२७३७"* 


प्रतिः- 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ओओपी-२०१९/प्र.क्र.२२/४ अ 


४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
११. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

१३. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

१४. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 

१५. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१७. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१८.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 

१९. निवड नस्ती. 


-O 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


परिशिष्ट-अ 
सन २०१९-२० करिता मंजुर वार्षिक कृती आराखडा: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान वाणिज्यिक पिके- कापूस 


बाब / घटक अनुदान दर 


१ एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (आयसीएम'प्रात्यक्षिक गा (रु. ८०००/-प्रति हे.) 7 


आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (देशी आणि अती लांब रक्‍कम रु.९०००/- प्रति हेक्‍टर 
धाग्याच्या कापूस /अती लांब धाग्याच्या कापसाचे 
बिजोत्पादन) 
आद्यरेषिय प्रात्यक्षिके (कापूस पिकात आंतरपिके रक्‍कम रु.८०००/- प्रति हेक्‍टर 
मुग, उडीद) हरे? 
कापसाच्या देशी वाणांची अतीघन लागवड पध्दतीची रक्‍कम रु.१००००/- प्रात हेक्‍टर 
प्रात्यक्षिके हेक्‍टर ८५० ८५.०० 
पीक संरक्षण ओषधे व बायो-एजंटस चे वितरण (प्रत्यक्ष खर्चाच्या ५० टक्‍के कमाल रु 
५००/ प्रति हे ) 32000 १६०,०० 


६ ।राज्यस्तरीय अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण २० प्रशिक्षणार्थी २ दिवस) (रु. 
४००००/-प्रति हे.) 


७ राज्य योजना क्रॉपसॅप सलग्न ऑनलाईन पेस्ट (प्रकल्पाधारित कार्यक्रम) 
मॉनिटरिंग अँण्ड अँंडव्हायझरी सव्हिसेस (ओपीएएएस) 


alk 


ai 
ara et 


८ | लोकल इनिशिएटीव्ह - कॉटन श्रेडरचे वाटप (अनु. जाती, अनु. जमाती, अल्प व सिमांतिक 
(स्थानिक गरजेनुरुप घ्यावयाचे कार्यक्रम) शेतकरी, महिला यांच्यासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 
५० टक्के कमाल रु. १.०० लाख प्रति युनिट व 
नं इतर लाभार्थ्यांसाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या ४० ५.०० 
टक्के कमाल रु. ०.८० लाख प्रति युनिट) 
| | 
Ped 


सन २०१९-२० करिता मंजुर वार्षिक कृती आराखडा: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान वाणिज्यिक पिके- ऊस 


अ.क्र. me परिमाण अनुदान दर भौतिक लक्ष आर्थिक लक्ष 


एक डोळा पध्दतीने/ पट्टा पध्दतीचा अवलंब व 
आतके कच a हेक्‍टर रु.९०००/- हे. ४३८५ ३९४.६५ 
मुलभूत बियाणे उत्पादनासाठी अर्थसहाय्य (कृषि क का हा 
विद्यापीठ प्रक्षेत्र) ‘ 


उती संर्वार्धित रोपे निर्मिती प्रति रोप रु. ३.५०/- प्रति रोप २.२० लाख ७.७० 


पिक संरक्षण औषधे व बायोएजंट्सचे वितरण हेक्‍टर किमतीच्या ५० टक्के रू.५००/- हे.मर्यादेत २१.९३ 
ij कक व का 


अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प 
व सिमांतिक शेतकरी, महिला यांच्या साठी 
श्रेडर यंत्राच्या किंमतीच्या Go टक्के कमाल 
रु. ६३०००/- प्रती युनिटच्या मर्यादेत तर 
६ स्थानिक गरजेनुरूप कार्यक्रम उदा.शुगरकेन लिफ श्रेडर संख्या इतर लाभार्थ्यांसाठी श्रेडर यंत्राच्या ५४.७० 
किंमतीच्या ४० टक्के कमाल रु. ५००००/- 
प्रती युनिटच्या मर्यादेत अर्थसहाय्य 

ed एकूण 

| 

a 


१.६० 


कू ४८२.५८ 


केंद्र हिस्सा २८९.५५ 
राज्य हिस्सा १९३.०३ 


